येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे यांचे प्रलंबित 
देयक अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८२२/प्र.क्र.२०७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 


वाचा : - 
परिवहन उप आयुक्त, (निरीक्षण) (अ.का.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- 
पआका/छ.देयक/पुणे/का.१०/०३(२३)२०२२/निरीक्षण/जा.क्र.६३२७ दि.०६.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे यांनी येरवडा कारागृह मुद्रणालय,पुणे यांच्याकडून सन २०१८ 


मध्ये छपाई केलेले मेमो-कम-रिसिप्ट बूकचे देयकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे यांनी येरवडा कारागृह मुद्रणालय,पुणे यांच्याकडून सन २०१८ 


मध्ये छपाई केलेले मेमो-कम-रिसिप्ट Gad एकूण रु. १,८०,८०६/- (रु.एक लाख ऐंशी हजार आठशे सहा 


फक्‍त) इतक्या रकमेची देयके करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च, मागणी क्र. “बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष : २०४१, वाहनावरील कर,संचालन व 


प्रशासन,००१,(००१), (दोन) प्रादेशिक कार्यालये, (२०४१००३६) १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली 


सन 2022-23 या वित्तीय वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग -१, 


अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८२२/प्र.क्र.२०७/परि-४ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२९१९१६३३८२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT 
R 


(भरत लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती (परि-४) 


Cc “७ A Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


